मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांच्या 
आधिपत्या खालील अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, 
ठाणे यांच्या अंतर्गत रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड अधिनस्त 
भिरा जलविद्युत उपविभाग, रवाळजे (विद्युत) या उपविभागातील 
नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१८/प्र.क्र.१२/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३.०४.२०१८. 


संदर्भः १) शासन ज्ञापन HATH AAS २०१८/प्र.क्र.१२/ज.वि.,दिनांक २४.०१.२०१८ 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांना त्याचे पत्र क्र. 
मुअजसंविकोंप्र/कोप्र/आ-७(६)/१०३२, दिनांक १३.०३.२०१८ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांच्या आधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड अधिनस्त भिरा जलविद्युत उपविभाग, 
रवाळजे (विद्युत) या उपविभागात कार्यरत असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३६ पदांना व रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ पर्यंत किंवा त्या पदांवर कार्यरत असे 
पर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांका पर्यंत मुदतवाढ देण्यास येत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रामध्ये 
दिलेला आहे) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च मागणी क्र.“आय-३,२८०१ वीज,०१- जलविद्युत निर्मिती, ००१ 
संचालन व प्रशासन, (०४) ART अवजल जलविद्युत प्रकल्प, (०४) (०१) अधिक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे 
मंडळ, ठाणे (२८०१ २४०१)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 
उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१२/जवि 


8. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८०४१३१७२३४३५७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सोबत : विवरण पत्र 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 


ष 


A 


Cc ww 


Cc 
ae 


& 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(9) 


महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 
अधिक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (५ प्रती) 


अधिक्षक अभियंता,प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड, 
ज.वि.संग्रहार्थ. 


Dnyandeo 
Ananda 
Bagade 


Digitally signed by Dny: 
DN: c=IN, o=Governme! 


‘Water 
०५०८०१५ a, 
2.5.4.20=c6c9¢3f1 17cf64b38033df6ee6 1086975 
32342ef3db994d443607916435f8516, 
serialNumber=857832272f9c6e57a4d72f8a22cf4 
1cccb1c816e7374da487ed5ee3e377def65, 


cn=Dnyandeo Ananda Bagade 
Date: 2018.04.13 17:25:08 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१२/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक: सीओई-२०१८/प्र.क्र.१२/ज.वि.,दि.१३.०४.२०१८ चे 


विवरणपत्र-१ 


रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड ता.रोहा,जि.रायगड अंतर्गत भिरा जलविद्युत उपविभाग, रवाळजे (विद्युत) या 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
मुदतवाढीसाठी मंजूर पदांचा तपशील. 


अ.क्र. पदाचे व संवर्गाचे नांव संख्या 
शि : उप विभागीय अभियंता /उपविभागीय शा 
अधिकारी 
२. कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता /स.अ . & 
श्रेणी-२ 

३. वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग-३) शि 

8. स्थापत्य अभि. सहाय्यक 8 

प्‌. वरिष्ठ लिपिक 1 अ | 

६. कनिष्ठ लिपिक २ 

७. सहाय्यक आरेखक ae 

८. अनुरेखक 10 | 

९. टंकलेखक ae 

aa 0. मेस्त्री शा 

Lo १. वाहनचालक शका 

१२. मुकादम 1 00. | ० 

१३. शिपाई ३ 

१४. चौकीदार शका 

१५. आया २ 

एकूण ३६ 
D n ya n d e 0 en signed by Dnyandeo anata Bagi 
Ananda = 2211111 धधाया 
Bagade crema fede 
(ज्ञा .आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१२/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक: सीओई-२०१८/प्र.क्र.१२/ज.वि.,दि.१३.०४.२०१८ चे 
विवरणपत्र-२ 
रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड ता.रोहा,जि.रायगड अंतर्गत 


रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशिल 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नांव व पदनाम संख्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
को १ देविदास धुडकू सोनार जोडारी दि.३१/०५/२०१८ 
2. सौ. सुनिता सुनिळ सरफळे अभिलेखापाल दि.३१/०५/२०२३ 
३. भारत दाजीराव म्हामुणकर द्वारचालक दि.३०/०९/२०२० 
४. बाळाराम आत्माराम तांबे द्वारचालक दि.३१/१२/२०२३ 
द. गजानन घनः$याम सावंत द्वारचालक दि.३१/०३/२०२१ 
६. दिलीप सखाराम राजिवडे मुकादम दि.३१/०५/२०२१ 
७. राजाराम विठ्ठल भगत प्रयोगशाळा परिचर दि.३०/०४/२०२० 
८. परशुराम केडाव सारदळ चौकीदार दि.३०/०४/२०२२ 
९. विलास इहांकर शेलार चौकीदार दि.३१/१०/२०१९ 
ca ०. । हिरामन डोंगर भंगाळे चौकीदार दि.३१.१२.२०१९ 
११. १. । रमेश दाजी जाधव चौकीदार दि.३१/०५/२०२३ 
१२. । दत्ता नामदेव भोजने चौकीदार दि.३१/०५/२०२१ 
१३. | सुरेश गणू जाधव चौकीदार दि.३१/०५/२०२३ 
१४. | बाळाराम ईश्वर धामणसे मजूर दि.३१/०५/२०१८ 
१५. । वसंत बाबाजी वाघमारे मजूर दि.३१/१२/२०२० 
१६. | मदन श्रीपत सुर्वे मजूर दि.३१/०५/२०१९ 
१७. | रमेश गणपत राजीवडे मजूर दि.३१/०७/२०१९ 
१८. | श्री. अंकुड रामा चाचीवले मजूर दि.३१/०८/२०२१ 
एकूण पदे q¢ 


Dnyandeo exe 
Ananda s 
Bagade 


a, 
3df6ee6108697 

194d443607916435f85 16, 

'=857832272f9c6e57a4d72f8a22c 

7 374da487ed5ee3e377def65, 

cn=Dnyé Ananda Bagade 

Date: 2018.04.13 17:28:36 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


